विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी- 
क्षेत्रातील उद्योगांना शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या 
वीजदर सवलतीच्या योजनेस मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२४/ प्र.क्र.४४/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र. २३८/ऊर्जा-५,दि.२९.०६.२०१६, 
दि. २४.०३.२०१७, दि.२३.११.२०१७, दि. ०६.०२.२०१९ व दि.०८.०३.२०१९ 

२) शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८४/ऊर्जा-५ ,दि.०८.०३.२०१९ 

३) शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११० /ऊर्जा-५, दि.२३.०६.२०२२ 


प्रस्तावना :- 
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी- क्षेत्रातील सध्या कार्यरत असलेले उद्योग सुरू राहावेत 


तसेच अधिकाधिक नवीन उद्योग यावेत याकरिता या क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत दिनांक 
२९.०६.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली. त्यानुसार या क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना इंधन 
समायोजन आकार सवलत, उद्योगांच्या कार्यक्षमतेवर आधारित सवलत व नवीन उद्योगांना प्रोत्साहनपर 
सवलत दिनांक ०१.०४.२०१६ पासून देण्यात येत आहे. विद्युत अधिनियम २००३ कलम-६५ मधील तरतुदीनुसार 
सदर सवलतीची भरपाई आर्थिक सहाय्याच्या स्वरुपात महावितरण कंपनीस करण्यात येत आहे. 


सदर योजनेची मुदत प्रथमत: ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत होती. त्यानंतर शासन निर्णय दि.०८.०३.२०१९ 
अन्वये या योजनेची मुदत दि.३१.०३.२०२४ पर्यंत वाढविण्यात आळी. शासन निर्णय दि.२३.०६.२०२२ नुसार 
विदर्भ मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी- क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांच्या विद्यमान वीजदर सवलतीचे 
रु.१२०० कोटी या वार्षिक मर्यादेत सुसूत्रीकरण करण्यात आले. 


विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील एकूण औद्योगिक ग्राहकांच्या तुलनेत उर्वरित राज्यातील 
नवीन औद्योगिक ग्राहकांची संख्या अजूनही अधिक आहे. राज्यामधील नवीन औद्योगिक ग्राहकांच्या वाढीमधील 
केवळ १४% औद्योगिक ग्राहकांची वाढ विदर्भातील तर १५% औद्योगिक ग्राहकांची वाढ ही मराठवाड्यातील 
आहे. त्यामुळे सदर भागामध्ये औद्योगिक विकास होण्यासाठी अद्यापही पुरेसा वाव असून कमी वर्षात अधिक 
वाढ दृष्यमान परिस्थितीत दिसून येणे शाक्य नाही. त्यामुळे सदर योजनेचा कालावधी पुढे वाढविल्यास विदर्भ, 
मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी > क्षेत्रामध्ये नवीन उद्योगांची वाढ होऊ शकेल. त्यामुळे या योजनेस 
मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 
१. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी + क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत या 
योजनेस पुढे सन २०२४-२५ ते सन २०२६-२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी * क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना या योजने अंतर्गत देण्यात 
येणाऱ्या सवलतीची कार्यपध्दती व अनुज्ञेयता ही या संदर्भात गठित केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या 
मान्यतेने करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/ प्र.क्र.४४/ऊर्जा-५ 


३. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी : क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या वीजदर 
सवलतीची वार्षिक मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच रु.१२०० कोटी पर्यंत ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. सदर सवलतीच्या प्रतिपुर्तीकरिता महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. सदर सवलतीची कार्यपध्दती व अनुज्ञेयता ही या संदर्भात गठित केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने नवीन 
बदल सुचवेपर्यंत संदर्भाधिन शासन निर्णय दि. २३ जुन, २०२२ प्रमाणे राहील. 

६. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी: क्षेत्रातील उद्योगांना शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या 
वीजदर सवलतीची योजना राबविल्यामुळे शाश्वत विकास ध्येये क्र.०७ चे लक्ष्य क्र.9.१ तसेच शाश्वत 
विकास ध्येये क्र.०८ चे लक्ष्य क्र.८.३ सन २०३० पर्यंत साध्य करण्यास उपयुक्‍त ठरणार आहे. 


७. सदर शासन निर्णय दि.२५ फेब्रुवारी,२०२४ रोजी मा.मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ae सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र २०२४०३०५१६०६०७९११० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN SHRIKRISHNA KARAD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES 

N ARAYAN ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fc35aa8ffade5bb6105200693c60a32b755f7e67f72965b8dd5 
7adaa570981f1, postalCod 


SHRIKRISHNA KARAD ae 
(ना.श्री.कराड) 

शासनाचे उपसचिव 

प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा) यांचे प्रधान सचिव. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव. 

५. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई-३२. 

७. सर्व विधानसभा/विधान परिषद सदस्य 

८. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०.अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.प्रधान सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई 

१४.अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 

१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१६. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/ प्र.क्र.४४/ऊर्जा-५ 


१९.कार्यासन अधिकारी (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


२०.कार्यासन अधिकारी, (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२१.कार्यासन अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२२.कार्यासन अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२३.निवड नस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२४. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


